शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ पासून राज्यातील विद्यमान खाजगी 
संस्थेत सध्या सुरु असलेल्या पदविका अभ्यासक्रमाच्या 
प्रवेश क्षमतेत वाढ/घट, अभ्यासक्रम बंद करणे, पदविका 
अभ्यासक्रमाच्या नावात बदल करणे इत्यादी बाबत अखिल 
भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या 
मान्यतेच्या अनुषंगाने शासन मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 
शासन शुद्धीपत्रक क्र.मान्यता-२०१८/(प्र.क्र.१५३/१८)/तांशि-५ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक: १९ जूले, २०१९. 


संदर्भ : १) उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक मान्यता-२०१८/(प्र.क्र.१५३/१८)/ 
तांशि-५, दि. २६ जून, २०१८. 
२) अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र. F.No.Western/9- 
3402 249292/209¢/209¢/EOA/Corrigendum-4, दि.३ जुले, २०१८. 
३) संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक 
१०/एनजीपी/मान्यता/२०१९/८७०, दि. ९ जुले, २०१९. 


प्रस्तावना :- 


शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ पासून राज्यातील विद्यमान खाजगी संस्थेत सध्या सुरु असलेल्या 


पदविका अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशा क्षमतेत वाढ/घट, अभ्यासक्रम बंद करणे, पदविका अभ्यासक्रमाच्या 


नावात बदल करणे इत्यादी बाबत अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या 


मान्यतेस अनुसरुन उपरोक्त संदर्भाधीन क्रमांक १ नुसार शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला 


होता. सदर शासन निर्णयातील Annexure-C मधील अनुक्रमांक १०४, १०६ व १०८ येथील 


अभ्यासक्रमाची Waal क्षमता पुर्ववत (Restore) करण्यास अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, नवी 


दिल्ली यांनी त्यांचे उपरोक्‍त संदर्भाधीन क्र. २ येथील पत्रान्वये मान्यता दिलेली आहे. अखिल भारतीय 


तंत्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन संचालक, तंत्रशिक्षण यांनी त्यांचे 


उपरोक्त संदर्भाधिन क्र. ३ येथील पत्रान्वये अभियांत्रिकी पदविका अभ्यासक्रमाची waar क्षमता पुर्ववत 


करणेबाबत शासनास विनंती केलेली आहे. सदर विनंतीचे अनुषंगाने शासन शुद्धीपत्रक निर्गमित 


करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः मान्यता-२०१८/(प्र.क्र.१५३/१८)/तांशि-५ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


दिनांक २६ जून, २०१८ रोजीचे शासन निर्णयासोबतच्या Annexure-C मधील अनुक्रमांक १०४, १०६ 
व १०८ येथे नमुद “शिवाजी पॉलीटेकक्‍्निक, आटपाडी, सांगली” या अभियांत्रिकी पदविका 
अभ्यासक्रमाच्या संस्थेतील अनुक्रमे सिव्हील इंजिनिअरींग, इलेक्ट्रॉनिक्स अँड cloner 


उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक मान्यता-२०१८/(प्र.क्र.१५३/१८)/तांशि-५, 


इंजिनअरींग व कॉम्प्युटर टेक्नॉंलॉजी या अभ्यासक्रमांची प्रवेशक्षमता शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ पासुन 
सोबतच्या प्रपत्र-अ मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे पुर्ववत (Restore) करणेस शासन मान्यता देण्यात येत 


आहे. 


उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०७१९११४४०७२३०८ असा आहे. हा 


सदर शासन शुद्धीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Anil Raghunath Katkar 


1 DN: CN = Anil Raghunath Katkar, C = IN, S = 
A n | | R ag h [1 n at h (की [७] a net Maharashtra, 


OU = Higher and Technical Education 
Kat ka r Department 


Date: 2019.07.19 12:00:09 +05'30" 


(अ.र.काटकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


. संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, मुंबई 
सहसंचालक, तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालय, पुणे (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 
संबंधित विद्यापीठांचे कुलसचिव, (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 


. सर्व संबंधित संस्था (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 


अतिरिक्‍त सचिव (तांत्रिक), भारत सरकार, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, ७ वा 
मजला, चंद्रलोक भवन, जनपथ, नवी दिल्ली -११० ००१. 

सहायक शिक्षण सल्लागार (तांत्रिक), भारत सरकार, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय (शिक्षण 
भाग), नवी दिल्ली. 


, विभागीय अधिकारी, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, पश्चिम विभागीय कार्यालय, 


इंडस्ट्रियल इन्शुरन्स बिल्डींग, २ रा मजला, चर्चगेट, मुंबई 
निवड नस्ती/तांशि-५. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन शुद्धीपत्रक क्र.मान्यता-2018/(प्र.क्र.153/18)/तांशि-5, दि.19/07/19 सोबतचे 


प्रपत्र-अ 
List of Intake Restoration for Diploma Engineering/ Technology Courses in Existing Institutes [Approved by AICTE A.Y. 2018-19] 
Sr No| Current DTE | Institute Name Institute District | Institution Name of Parent Organisation(Trust) Program University/ Level Name of Shift Full Intake Restore for A. 
Application | Code Address Type Organisation Address Board Course Time/ Y. 2018-19 
Number (Trust) Part Time 
104 |1- 6470 |SHIVAJI NEAR SURESH SANGLI Unaided - SHRIRAM SHRIRAN EDUCATION ENGINEERING |Maharashtra DIPLOMA CIVIL 1st Shift |FULL TIME 15 30 
3508257872 POLYTECHNIC INDANE GAS Private EDUCATION SCOCIETY, AND State Board of ENGINEERING 
ATPADI AGENCY, SOCIETY KARAGANI, TAL :- ATPADI, TECHNOLOGY |Technical 
AT/POST/TAL- DIST SANGLI Education, 
ATPADI DIST- Mumbai 
SANGLI 
106 }1- 6470 |SHIVAJI NEAR SURESH SANGLI Unaided - SHRIRAM SHRIRAN EDUCATION ENGINEERING |Maharashtra DIPLOMA ELECTRONICS & |1st Shift |FULL TIME 15 30 
3508257873 POLYTECHNIC INDANE GAS Private EDUCATION SCOCIETY, AND State Board of TELE- 
ATPADI AGENCY, SOCIETY KARAGANI, TAL :- ATPADI, TECHNOLOGY {Technical COMMUNICATI 
AT/POST/TAL- DIST SANGLI Education, ON 
ATPADI DIST- Mumbai ENGINEERING 
SANGLI 
108 |1- 6470 |SHIVAJI NEAR SURESH SANGLI Unaided - SHRIRAM SHRIRAN EDUCATION ENGINEERING |Maharashtra DIPLOMA COMPUTER 1st Shift |FULL TIME 15 30 
3508257874 POLYTECHNIC INDANE GAS Private EDUCATION SCOCIETY, AND State Board of TECHNOLOGY 
ATPADI AGENCY, SOCIETY KARAGANI, TAL :- ATPADI, TECHNOLOGY |Technical 
AT/POST/TAL- DIST SANGLI Education, 
ATPADI DIST- Mumbai 
SANGLI 


Page 1 of 1 


